प्रत, 


IP 


सन 2023-28 मध्ये “पुनर्विनियोजनाने तरतूद 

उपलब्ध करुन देण्याबत” मागणी क्र. के-६, 

लेखाशिर्ष “२८०१ वीज व २८१० नवीन व 

नवीकरणीय ऊर्जा” 

महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२/ उर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक:- २० फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील महाऊर्जा व महावितरण या कंपन्यांस लेखाशिर्ष 
२८१०००३४ व २८१००१२३ या अंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकासासाठी हरित ऊर्जा निधी या 
योजनांतर्गत महाऊर्जा व महावितरण कंपनीस सहायक अनुदानाकरिता सन २०२३-२४ या वित्तीय 
वर्षाकरीता सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता अनुक्रमे रू. ६७.२६३९ कोटी व रु.३००.०० कोटी असे 
एकूण रु.३६७.२६३९ कोटी निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण 
व महावितरण यांनी एकत्रित मागील ८ महिन्याचा खर्च व पुढील ४ महिन्याचा अंदाजित खर्च अनुक्रमे रू. 
२९.४१२५ कोटी व रु.२६७.८७३५ कोटी असे एकूण रु. २९७.२८६ कोटी प्रस्तावित केला आहे. यामुळे 
सदर लेखाशिर्षाखालील रु. ६९.९७७९ कोटी इतक्या बचतीच्या रकमेतून PAT ग्राहकांना वीज दरात 
सवलत या लेखाशिर्ष २८०१५५९९ खाली पुनर्विनियोजनाने वळती करुन उपलब्ध करुन देण्याचे 
विचारधीन होते. 
शासन निर्णय :- 
या विभागाच्या मागणी क्र. के-०६, खालील लेखाशिर्ष २८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, 
६० इतर, ८०० इतर खर्च, (००)(०१) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (कार्यक्रम), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) (२८१०००३४) व (००)(०५) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीमधून भागविळेला खर्च (कार्यक्रम), 
yo इतर खर्च (२८१००१२३) SUMS बचतीच्या रक्‍कमेमधून एकूण रु.६९,९७,७९,००० 
(एकोणसत्तर कोटी VA लाख एकोणऐंशी हजार फक्त)रक्कम पुनर्विनियोजनाने खर्च खर्च 
“मागणी क्र. के-६”, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४ वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) 
वीज दरात सवलत (०१) (०३) वस्त्रोद्योग ग्राहकांना वीज दर सवलत, (सर्वसाधारण)(कार्यक्रम), ३३ 
अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (२८०१५५९९) सोबत जोडलेल्या तक्त्यांत दर्शविल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०२२११२१८३६६५१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR. GAURI RAKESH PATIL 
DR. GAURI RAKESH 
/8b7b62c5e7677 1a2798f4bed2e746f3e27ba3a43ef40e20d8979, 
१0 ‘=Maharashtra, 
PATIL प 


(डॉ. गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.२/ उर्जा-३ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ सचिवालय,विधानभवन, मुंबई-३२. 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव (वित्त) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी, फोर्ट, मुंबई. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाऱगड, बांद्रा (पूर्व), मुंबई. 
११.सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, des ट्रेड सेंटर नं.१, १३ वा मजला, कुलाबा, मुंबई. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई / महाराष्ट्र-२, नागपूर 
१३.महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१६.वित्त विभाग, कार्यासन-व्यय-१६/अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७.कक्ष अधिकारी (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१८. कक्ष अधिकारी (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९.ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने. 

२०.निवड नस्ती, ऊर्जा-३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.पुनर्वि-२०२४/प्र.क्र.०२/ऊर्जा-३, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२४ (रुपये अक्षरात) 
अ. गौण / उपशिर्ष पुनर्विनियोजन | पुनर्विनियोजन करेपर्यंत पुनर्विनियोजन पुनर्विनियोजनानंतर फरकाची कारणे 
क्र. करेपर्यंत मंजूर अनुदान किंवा करावयाची रक्‍कम होणारी रक्‍कम 
वितरित केलेला विनियोजन 
निधी 
तरतूदीमध्ये किंवा विनियोजनामध्ये घट (- प्रस्तावित आहे असे लेखाशिर्ष 
मागणी क्र. के-०६ खालील लेखाशिर्ष २८१० नवीन व 
नवीकरणीय ऊर्जा, ६० इतर, ८०० इतर खर्च, (००)(०१) रि ; , 

i महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (कार्यक्रम), 39 सहायक = य हाह कार २.७१,२५,००० | अर्थसंकल्पित निधीपेक्षा कमी तरतूद 
अनुदाने (वेतनेतर) (२८१०००३४) आवड्यक असल्याने बचतीच्या 
मागणी क्र. के-०६ खालील लेखाशिर्ष २८१० नवीन व निधीतून पुनर्विनियोजनाने घट 

व नवीकरणीय ऊर्जा, ६० इतर, Coo इतर खर्च, (00)(09) as त त तत सी वि» त प्रस्तावित करण्यात आली आहे. 

"| महाराष्ट्र ऊर्जा विकास निधीतून भागविलेला खर्च es eee eet as |) “Atanas 
(कार्यक्रम), ५० इतर खर्च (22 900923) 

एकूण (१--२) | १२,०८,५०,००० ३६७,२६,३९,००० | (-) | ६९,९७,७९,००० २९७, २८,६०,००० 
एकूण घट (-) | ६९,९७,७९,००० | २९७,२८,६०,००० 
मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व वितरण, १०४ वस्त्रोदयोग ग्राहकांच्या वीज वापरात 
वीज विकास व्यवस्था राष्ट्रीय भार, (०१) वीज दरात सवलत वाढ झाल्याने अतिरिक्‍त निधीची 

३. | (०१) (03) वस्त्रोदयोग ग्राहकांना वीज दर सवलत, अया ६३२,७६,००,००० | (+) | ६९,९७,७९,००० |  ७०२,७३,७९,००० | आवश्यकता असल्याने 
(सर्वसाधारण)(कार्यक्रम), ३३ अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) पुनर्विनियोजनाने वाढ प्रस्तावित 
(२८०१५५९९) करण्यात आली आहे. 

एकूण 300,00,00,000 &32,19G,00,000 | (+) ६९,९७,७९,००० (902,193 ,98,000 
एकूण वाढ (+) ६९,९७,७९,००० ७०२,७३,७९,००० 


प्रमाणित करण्यात येते की, सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून मंजूर न केलेला असा खर्च भागविण्यासाठी म्हणून सदर तक्त्यामध्ये समाविष्ट केलेल्या रकमांचे पुनर्विनियोजन करण्यात आलेले 
नाही. तसेच एखाद्या नविन सेवेवरील खर्च म्हणजे सेवेचा नवा प्रकार किंवा सेवेचे नविन साधन ज्यासाठी चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही किंवा त्यासाठी विधानसभेकडून 
लाक्षणिक पूरक मागणीद्वारे मंजूरी घेण्यात आलेली नाही, असा खर्च भागविण्यासाठी सदरचे पुनर्विनियोजन करण्यात आलेले नाही. 


DR. GAURI RAKESH PATIL र 


(डॉ. गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


